रिट याचिका (Lodging) क्र. २००७४/२०२१ 
श्रीम. शालिनी लक्ष्मण चव्हाण, जि. रायगड या 
प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांच्या 
दि.०७/१०/२०२१ रोजीच्या न्यायनिर्णयानुसार 
कार्यवाही करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२२१/३००/प्र.क्र.४५/स्वासैक-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय,मुंबई - ४०००३२ 
दिनांक: ०१ नोव्हेंबर, २०२१ 


वाचा :- 
१) रिट याचिका (Lodging) क्र. २००७४/२०२१ श्रीमती शालिनी लक्ष्मण चव्हाण विरूद्ध 
युनियन ऑफ इंडिया व इतर या प्रकरणी मा.उच्च न्यायालय मुंबई यांचा दिनांक 
०७/१०/२०२१ रोजीचा न्यायनिर्णय 


प्रस्तावना - 
१. अर्जदार श्रीमती शालिनी लक्ष्मण चव्हाण यांनी त्यांचे पती कै. लक्ष्मण रामचंद्र चव्हाण, जि. 


रायगड यांनी १९४२च्या स्वातंत्र्य चळवळीत सहभाग घेतला आहे, असे नमूद करून त्याबाबत त्यांना 
राज्य शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्तीवेतन मिळण्याबाबत मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे रिट 
याचिका (Lodging) क्र. २००७४/२०२१ दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर दि. ०७.१०.२०२१ 
रोजी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी, याचिकाकर्ती यांना रिट याचिका (Lodging) क्र. 
२००७४/२०२१ प्रकरणीच्या अंतिम निर्णयास अधीन राहून, खालील प्रमाणे आदेशित केले आहे:- 


‘“ Let the Writ Petition be admitted for hearing 


(ti) Member Secretary of District Legal Services Authority, District Raigad 
shall proceed to the residence of the petitioner along with requisite number of 
legal aid counsel/Para-legal volunteer and assist the petitioner in collecting 
convincing material/documents/evidence which may be affidavit of neighbors or 
respectable persons of the locality. 


11) After collecting material/documents/evidence the same shall be presented by 
the Secretary of District Legal Services Authority to Respondent No. 2 who shall 
apply the principle of probability while analyzing the 
material/documents/evidence placed before him including the documents already 
produced where after he shall pass appropriate order in respect of the claim of 
the petitioner within two months from presentation of 
material/documents/evidence. 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२२१/३००/प्र.क्र.४५/स्वासैक-३ 


(iv) In the interim, considering the age of the petitioner and the fact that she 
has been pursuing her case since 1993, we direct that she shall be paid pension 
under the aforesaid Scheme from the month of October, 2021 which shall be 
subject to outcome of the Writ Petition.” 


२. उपरोक्त न्यायनिर्णयाच्या अंमलबजावणी करिता AA sar खालील प्रमाणे निर्णय घेतला 
आहे. 

शासन निर्णय :- 

मा.उच्च न्यायालय,मुंबई यांनी रिट याचिका (Lodging) क्र.२००७४/२०२१ च्या प्रकरणी 

अंतिम निर्णयास अधीन राहून, दिनांक ०७.१०.२०२१ रोजी दिलेल्या न्यायनिर्णयास अनुसरुन, 
श्रीमती शालिनी लक्ष्मण चव्हाण यांना त्यांचे दिवंगत पती कै. लक्ष्मण रामचंद्र चव्हाण यांच्या पश्चात 
माहे ऑक्टोबर, २०२१ पासून, तात्पुरत्या स्वरूपात राज्य शासनाचे स्वातंत्र्य सैनिक निवृत्ती वेतन 
अदा करण्यात यावे. 

२. या प्रित्यर्थचा खर्च मागणी क्र. ए-५, प्रधान लेखाशीर्ष - २२३५,सामाजिक सुरक्षा व 
कल्याण (६०) इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम (१०२) सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली 
निवृत्तीवेतन (००) (०१) स्वातंत्र्य सैनिक व त्यांच्यावर अवलंबून असलेल्या व्यक्‍ती इत्यादींना निवृत्ती 
वेतन दत्तमत (22340094) या अर्थसंकल्पीय लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 

3: वरील आदेशानुसार तात्काळ कार्यवाही करुन, जिल्हाधिकारी रायगड यांनी शासनास 
व मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांना अहवाल सादर करावा. 

oe सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१११०११६२३४८१७०७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Arun Vishnupant Joshi 
° DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General 

Aru n Vi S h n U p a nt Administration Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=9259fd2784a8d30c4f6f0006e8bf46ad68504f9d5fc11 

* ced9b11431fd186a790, 

J (05 h | serialNumber=7f0220f1418de280ee59330c50f6cf32874048e4 
Ofeb0d8d5e96bc96330d791f, cn=Arun Vishnupant Joshi 
Date: 2021.11.01 16:26:27 +05'30' 


(अ.वि. जोशी ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 


१) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र-१, मुंबई (२ प्रती) 
प्रति, 


१) मा.मुख्यमंत्री,यांचे प्रधान सचिव,मंत्राळय, मुंबई-३२ 
2) मा. राज्यमंत्री,सामान्य प्रशासन यांचे खाजगी सचिव,मंत्राळय,मुंबई-३२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः न्यायाप्र-१२२१/३००/प्र.क्र.४५/स्वासैक-३ 


३) प्रधान सचिव तथा वि.चौ.अ.-१, स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, 

मुंबई-३२. 

४) सह सचिव, स्वातंत्र्य सैनिक कक्ष, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

५)निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी,मुंबई. 

६) जिल्हाधिकारी, रायगड (५ प्रती) (By R.P.A.D.) (यांना विनंती करण्यात येते की,केलेल्या 

कार्यवाहीचा अहवाल एक महिन्यांत सादर करण्यात यावा.तसेच मा. उच्च न्यायालय यांना 

त्याप्रमाणे अनुपालन अहवाल सादर करावा. 

७ जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड . 

८) सरकारी अभियोक्ता, उच्च न्यायालय (मूळ शाख), मुंबई. 

९) श्रीमती शालिनी लक्ष्मण चव्हाण,बामणे निवास, मराठा आळी, राम मंदिराजवळ, ता. रोहा, 
जि. रायगड. 

१०) कक्ष अधिकारी (स्वासैक -१/२) 

११) निवडनस्ती (स्वासैक-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


